महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८ जून, २०१८ 


संदर्भ :- १) सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.असप्र-१२१५/प्र.क्र.१६९/चौदा, दि.६.१.२०१६ 
२) सा.प्र.वि. शासन आदेश क्र.उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४, दि.१.१.२०१८ 


आदेश 

श्री.श्री.ज.शास्त्री, तत्कालीन अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची संदर्भाधीन क्र.१, येथील 
शासन आदेझान्वये शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत 
“राज्य प्रकल्प समन्वयक” या पदावर दोन वर्षांकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तद्नंतर, 
MATA यांना संदर्भाधीन क्र.२, येथील शासन आदेशान्वये उप सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येऊन, 
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत “राज्य प्रकल्प समन्वयक” या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर दि.३०.६.२०१८ 
पर्यंत प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.श्री.ज.श्ास्त्री, उप सचिव, यांच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत “राज्य 
प्रकल्प समन्वयक” या पदावरील प्रपत्र बढतीस दि.१.७.२०१८ पासून दि.३१.१२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१८०९५६४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao = 


5.4.20: 
2725०47040, 


2 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
1 fav 82d6b6fccb8aecf, cn=G: Bhimrao Gurav 


ecf, cn=Gajanan 81 
Date: 2018.06.08 18:16:24 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


ou= 
rashtra, 
80a8021798a5cled41ada8a7 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्र.स./सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सह/ उप सचिव, (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई-४ 
६) श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव, विभागामार्फत 
७) निवड नस्ती कार्या .१४ 


